महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 
१९६७ मध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी 
गठीत समितीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं-२०२२/प्र.क्र.१६१/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे,२०२३. 


संदर्भ: शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, समक्रमांक दि.१४.०३.२०२३ 


शासन निर्णय : 

संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मध्ये सुधारणा 
सुचविण्यासाठी समिती पुनर्गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीचा कार्यकाल समिती गठित 
केल्याच्या दिनांकापासून एक महिना होता. आता, या शासन निर्णयान्वये सदर समितीस अहवाल 
सादर करण्यासाठी दि.१३.०५.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५०९१५१३१६७५०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
MANALI MILIND ——— nes 


34267297 1 6afaf506c8f4a9d1528c744234b2 


1302837 Oebdd, post 400032, Mi 


SAMANT पण or 
(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
समितीचे सर्व सदस्य (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
प्रत, 


१. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

३. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४. महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. अवर सचिव (साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

७ . निवडनस्ती ( साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय,मुंबई 


